गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्र.१४/२०११ मधून 
विशेष सत्र न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणामध्ये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री. आर. एन. मिश्रा यांना व्यावसायिक फो 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १९३/पोल-१० 
गृह विभाग, मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५, दिनांक :- २३ नोव्हेंबर, २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.३४/डी-चौदा, 
दिनांक २७.४.२०१२. 


शासन निर्णय :- गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्र.१४/२०११९ कलम १९१, १९२, १९३, १९५, 
१९६, १९९, २००, २११, BWR, ५०६(भाग-२), ३४४, ३४, १२०(ब), भा.दं.वि. सह ५८, ८(क), 
२१९, २९ अंमली पदार्थ विरोधी कायदा १९८५ व सह कलम ३, २५ हत्यार कायदा मधून विशेष सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल एन.डी.पी.एस.विशेष खटला क्रमांक ४८/२०११ मध्ये शासनाच्या 
वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री. आर. एन. मिश्रा यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरोल 
संदर्भाधीन दिनांक २७.४.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 

> सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. आर. एन. मिश्रा यांना प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणी फो रु. १०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फो किंवा अन्य 


कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


(1:५)6.|. Page 3 of 137 


= परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत ब कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


डॅ. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक 
सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


डी हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र. 


\e 


सीआर-३०२/१२/व्यय-७, दिनांक 24.86.2082 अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


6 सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


re 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२११२३१६३१२५५८२९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


3 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
* पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
* ASST. आर. एन. मिश्रा, ७, लक्ष्मी बिल्डींग, ज्योतीबा फुले मार्ग, नायगाव, दादर, 

मुंबई-४०००१४. 
* निवड नस्ती (पोल-१०) 


1:06 Page 4 of 137 


